पीएनडीटी जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन 
-सन २०१७-१८ अंतर्गत प्रसिध्दी व जनजागृती 
उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, HATH: आयईसी २०१८/प्र.क्र.४७/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल ल श्मारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - AMAT २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/३८९०-३८९२/खरेदी/कक्ष 
/टे-५/प्रशासकीय मंजुरी/२०१८,दिनांक १३.०३.२०१८. 


शासन निर्णय: 

पीएनडीटी जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन २०१७-१८ अंतर्गत खालील जनजागृती व 
प्रसिध्दी उपक्रमास आणि त्यासाठी आव्यक अनुदान खर्च करण्यास याव्दारे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


अपेक्षित खर्च 
(लाख/रुपये) 
सहयाद्री दुरदर्शन सायंकाळी ७ च्या बातम्यांपुर्वी दररोज एकदा | २१.७४ 
वाहिनीवरुन मुलीच्या | संदेशाचा ६० सेकंदाचा टी.व्ही.स्पॉट मंजूर निधीमध्ये 
जन्माचे महत्व विषयी | बसतील तेवढे दिवस प्रसारण करणे. 
संदेशाचा टि.व्ही.स्पॉट याबाबत दूरदर्शन केंद्र वरळी,मुंबई यांना 


प्रसारण करणे कार्यादेश देण्यात येतील. 

आकाडावाणी व खाजगी संदेशाची ६० सेकंदाची रेडीओ जिंगल | ५०.२५ 
केंद्रावरुन मुलीच्या APRA व खाजगी केंद्रावरुन शासकीय दराने 

जन्माचे महत्व विषयी = | ad खर्चासहित मंजूर निधीमध्ये बसतील तेवढे दिवस 
संदेशाची जिंगल प्रसारण करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ४७/आरोग्य 3 


याबाबत आकाडावाणी केंद्र,मुंबई यांना कार्यादेश 
देण्यात येतील.खाजगी चॅनल्सच्या बाबतीत DAVP 
दराने Sole rights असलेल्या मे.अँशुअर्ड 
अँडव्हर्टायझींग अँड मिडीया प्रा.लि.लोअर परेल, 
मुंबई या संस्थेमार्फत एफएम चॅनळवरुन प्रसारीत 
करणे. 


प्रसारीत करणे 


वृत्तपत्र जाहिराती राज्यातील सर्व जिल्हयात पोहचणा-या 
अ,ब, व क गटातील मराठी, हिंदी,इंग्रजी व उर्दु 
भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये २५ से.मी. x १६ सें.मी. 
आकाराची रंगीत सचित्र जाहिरात आरोग्य 
दिनानिमित्त अथवा आवश्यकतेनुसार मंजूर निधीच्या 
मर्याेदेते एकदाच डीजीआयपीआर च्या दराने 
प्रसिध्दीस देण्यात येईल. 

राज्य परिवहन राज्य परिवहन महामंडळाच्या निवडक 

महामंडळाच्या प्रवासी | एस.टी.बसमध्ये आसनाच्या पाठीमागे ३०० मी.मी. 

एस.टी.बसेसमध्ये ६०० मी.मी. व Yoo ALALx goo मी.मी.आकाराचे 

मुलीच्या जन्माचे महत्वा | संदेश प्रदर्शीत करणे. (एका बसवर एक महिण्यासाठी 

विषयीचा संदेडा संदेश प्रसिध्द करण्याचा खर्च प्रती बस ३८ 

आसनाच्या पाठीमागे, । आसनप्रमाणे) 

हॅन्डलवर संदेश Waals भाडे रु.५४००/- 

प्रदर्शित करुन प्रसिघ्दी | + प्रिंटींग चार्जेस- २८५०/- (प्रती सीट रु.७५/-) 

करणे संदेह फिक्सींग चार्जेस रु.9७६०० (प्रती सीट 
रु.२००/) 


एकूण रु. १५८५०/- 
--१८% जीएसटी = २८५३ 


एकूण सर्व रु. १८७०३/- 
याप्रमाणे सर्व खर्चासहित मंजूर निधीमध्यक बसतील 


तेवढया एसटी बसेसमध्ये सीटच्या मागे dear 
प्रदर्शीत करणे. सदर काम यासाठी नियुक्‍त मे.ओम 
अँडव्हर्टायझींग या sole right संस्थेकडून 
त्याचेकडील दरानुसार करुन घेण्यात येईल 


a rs 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ४७/आरोग्य 3 


२. वर नमूद उपक्रमांसाठीचा खर्च सन २०१७-१८ च्या पीआयपी मध्ये मंजूर केलेल्या पीएनडीटी 


कार्यक्रमांतर्गत (3.१०.३.५) साठी रु.२०६.१७ लाख मंजूर असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


३. शासकीय जाहिरात वितरण धोरणासंदर्भात संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील 


आदेशानुसार सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांची मान्यता 


घेण्यात यावी. 


8. सदर शासननिर्णय, छासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र- 


२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२,दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला,उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥0१/99॥॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१९१८००२६६०१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
: Digitally signed by Rajendra 

Shamraoji Kaurt 

Rajendra ५५०८४ 
Shamraoji Kaurte, C = IN, S = 

, Maharashtra, O = 

S h a aa Fad} sister Of Maharashtra, 
OU = Public Health 
Department 


| Kau rte Date: 2018.03.21 19:45:12 


+05'30' 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महालेखापाल-१ / २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


Cc A A  -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ४७/आरोग्य 3 


५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), HATHA, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


